महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० - ग्रेड पे 
रुपये ५,४०० या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांची सी.पी.एस. कोर्सेस अंतर्गत 
पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०६ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/डिएचएस सीपीएस 
पीजी/ सु.पदस्था/ १२६/१०, दि.१५.०१.२०१९. 
2) शासन आदेडा क्र.मवैअ-२०१८/प्र.क्र.२०८/सेवा-३, दि.११.१०.२०१८ 
3) शासन आदेशा समक्रमांक दि.०५ मार्च, २०१९. 


SIR आदेठा :- 


उपरोक्त वाचा अ.क्र. 3 येथील शासन आदेशा या आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत असून 
आता खालीलप्रमाणे सुधारित आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + WS वेतन रुपये 
५,४००) या संवर्गातील, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत सी.पी.एस. कोर्स मध्ये उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्यांच्या वाचा येथे नमूद दि.१५.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील रिक्‍त पदे 
व प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाळील 
प्रपत्र-“अ” मध्ये, व्दितीय प्रयत्नात उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-“ब” मध्ये, अनुत्तीर्ण 
झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-““क” मध्ये, व्दितीय प्रयत्नात अनुत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-“ड” मध्ये, व्दितीय प्रयत्नासाठी परिक्षेस न बसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र- 
“इ” मध्ये, तसेच सेवांतर्गत खाजगी तसेच सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना प्रपत्र - “फ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 


प्रपत्र - अ 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
1 १_| डा. भास्कर खुझाल गायधने DA उजिरुसाकोली, जि भंडारा 
२ | डॉ.राजेंद्र बाबुराव शिदे DA ग्रा रु वाशी, जि उस्मानाबाद 
३ | डा. पदमाकर दिगंबर अहिरे DA OTS feet जिसांगली 
४ | डा. प्रणिता रमेडाराव गडेकर DCH उ जिरु कणकवली जि.सिंधूदुर्ग 
५ | डा. सिध्देश्वर रामराव मुंडे DCH स्री रु TSX TT पारनेर जि.जळगांव 
६ । डा. सुरेश गिताराम ढाकणे DCH सा रु अहमदनगर 
७ | डा. निळकंठ दिनकर महाजन DCH ग्रा रु रावेर जि जळगांव 
डॉ. ओमशिव वामनराव धांडे DCH उ जिरु कळबंणी ता.खेड जि.रत्नागिरी 
डा. भुषण माणिकराव काटे DGO उप जिल्हा रुग्णालय दोंडाईचा जि धुळे 
| do | डॉ. विवेक वि. धर्माधिकारी DGO उ जिरुसिल्लोड जि औरंगाबाद 
।_११_ | डॉ. कौसर अंजूम जिकरे DGO ग्रा रु जितूर जिपरभणी 
१२ | डा. किरण गंगाधर शिदे DGO उ ft BS गंगापूर जि औरंगाबाद 
१३ | डा. स्नेहलता कृष्णा रेडडी DGO ग्रामीण रुग्णालय अकोट, जि.अकोला 
१४ | ST. संतोष अशोकराव देशमुख DGO उपजिल्हा रुग्णालय सेलु जि.परभणी 
१५ | डा. प्रज्ञा पंडीराव जांभुरे DGO ग्रारु पौड जि पुणे 
१६ | ST. विरभद्र गुरुचरण कोटलवाड DOMS २० खाटांचे नेत्र रुग्णालय, उस्मानाबाद 
१७ | डॉ. संग्राम माणिकराव डांगे DOMS  । फिरते नेत्र पथक, उ जि रु दौंड, जि पुणे 
१८ | डा. शुंभागी लक्ष्मीकांत करडखेडकर DPB A रुग्णालय नांदेड 
१९ | डा. ज्ञानेश्‍वर बंडोपंत हिरास DPB जिरु सातारा 
२० | डॉ. अंजली प्रेमलाल मेश्राम (साखरे) DPB Sl रुग्णालय गडचिरोली 
२१ | डॉ. अनंत भागवतराव शिरुर DTM प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा पुणे 
२२ | डॉ. एस.शेलेजा कुप्पास्वामी DTM उ जिरु येवला जिनाशिक 
२३ | SI. सचिन गणपत संकपाळ DTM उ जिरुपनवेल जि.रायगड 
२४ | डा. नंदु पांड्रंग नांदे DTM fae वाशिम 
२५ | डॉ. श्रीकांत लक्ष्मणराव झापड DTM उ जिरु मोर्शी जि.अमरावती 
२६ | डॉ. रामा त्र्यंबक मोहिते DTM उजिरुसिल्लोड जि औरंगाबाद 
२७ | डा. हर्षा रामराव पान्हेकर DTMH उ जिरुसाकोली जि भंडारा 
(घोडेस्वार) 
२८ | डॉ. बालाजी हणमंतराव आदमपुरकर | ॥0॥॥- उजिरुपरांडा जि.उस्मानाबाद 
२९ | डॉ. अनिता प्रकाडा जामगडे DTMH उजिरुकळमनुरी जि हिंगोली 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
३० | डा प्रविण विश्वंभर जगताप TDD उ जिरु उमरगा जि.उस्मानाबाद 
प्रपत्र-ब 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 

| 9 | डॉ. बाळासाहेब पं बिऱ्हाडे DA ग्रा रु जुन्नर जिपुणे 

२ | डॉ. APA छगनराव राठोड DA टामा केअर युनिट वरोरा, जि चंद्रपूर 

3 | डा.संभाजी विठोबा ठाकर DA उ जिरु कुरखेडा जि.गडचिरोली 

४ | डा. माणिक वामनराव राऊत DA ग्रामीण रुग्णालय राहाता जि.अहमदनगर 

५ | डा. सतिश दशरथ लोढे DCH Ul © टाकळी ढोकेश्वर ता.पारनेर 

जि.अहमदनगर 
६ । डा. संदिप किशोर मिरजकर DCH US इंचलकरंजी जि कोल्हापूर 
७ | डॉ.सिद्राम ज्ञानदेव कांबळे DCH शासकीय प्रसुतीगृह व दवाखाना 
उल्हासनगर ४ 

८ | डा.सुहास जगनाथ पाटील DCH ग्रारु तोरणमाळ ता. धडगाव जि. नंदुरबार 

९ । डा. शोख फरिदा अ. शकुर DGO जिरु बीड 

।_१०_ | डॉ.आनंद शांकर साबणे DGO उजिरुभोर जिपुणे 

।_११_ | डॉ.संतोष नथमळ परमार DGO ग्रा.र.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 

१२ | डा. आनंद गोंविदराव किन्नाके 0005 ।उजिरुचिमुरजि.चंद्रपूर 

१३ | SI. विवेक अंगदराव होळे DTMH जिल्हा क्षयरोग केंद्र उस्मानाबाद 

१४ | डॉ. हेमचंद गुरुदास कन्नाके TDD जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सिंधुदूर्ग 

१५ | डा.नाथा धोडीबा ge TD उ जिरु जव्हार, जि.पाळघर 

प्रपत्र - क 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण झाल्यानंतरची 
तात्पुरती पदस्थापना 

।_१_ | डॉ. धनंजय ओंकारराव चिमणकर | सा रु मुतिजापूर जि.अकोला 

२ | डॉ. अश्विनी गुलाबराव मडावी संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती 

३ | डा. महारुद्र रोहिदास खरपाडे जि रु अहमदनगर 

४ | डा. विनोद काशिनाथ चव्हाण उ जिरुमोर्शी जि.अमरावती 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण झाल्यानंतरची 
तात्पुरती पदस्थापना 
५ | डा. सुभाष तात्याराव बडे ट्रामा केअर युनिट तेलगाव जि बीड 
६ | डा. अतुल बाबुराव कवडे उ जिरु कवठे महांकाळ जि.सांगली 
७ | ST. एफ.के.जामकर ट्रामा केअर युनिट अचलपूर जि. अमरावती 
डा. विवेक नामदेव लांजेवार उजिरुमुल जि.चंद्रपुर 
९ | डा. राजेश शिवहारी घुलाक्से संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती 
| do | डॉ. विकास मोतिराम गुडदे सा.रु.वाशिम 
| 99 | डॉ. विनायक वामनराव देशपांडे उ जिरु बारामती जि.पुणे 
१२ | SI. शिवाजी चंद्रकांत घुमरे जि.रु.रत्नागिरी 
१३ | डॉ. सयद Mala अली खैरात अली | BTS अकोला 
१४ | डॉ. शाहाजी पांडुरंग कदम स्री रु जालना 
१५ | डा. विठल लक्ष्मणराव दासरवार | AS वसमत जि हिंगोली 
१६ | डॉ. किरणकुमार व्य. नेम्मानीवार । संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 
१७ | डॉ. धिरज पंढरीजी चोखांद्रे उ जिरु कामठी, जि नागपूर 
१८ | डा. तेजराम सखाराम भलावी उ जि रु हिंगणघाट जि वर्धा 
१९ | डा. संदिप जगन्नाथ घुगरे जि.रु.अहमदनगर 
२० | डॉ. भगवान नारायण पितळे TSS सातारा 
२१ | डाॉ.संगमेश्‍वर महादेव घोंगडे उ. जि. रु. कळवण जि. नाशिक 
२२ | डा. दिनकर विष्णु सरोदे सा. रु. इचलकरंजी 
२३ | डा. पी.एम. बालपांडे al. रु. गडचिरोली 
२४ | डॉ. हिरामण झिमण गांगोडा उजिरु कासा जि.पालघर 
२५ | डा. सिध्देश्‍वर एस.हालगे उजिरु कळमनुरी जि हिंगोली 
२६ | ST. राजु नागोराव cry ग्रारु कंधार जिनांदेड 
२७ | डा.शिवराम एन.कुमरे उजि रु, अहेरी जि. गडचिरोली 
२८ | डा. अमोल नामदेवराव धात्रक उजिरुमुल जि.चंद्रपुर 
२९ | डा. मनोहर बंडु सोनवणे ग्रा.रु. कासा जि. पालघर 
३० | डॉ. सचिन वामनराव गोमसाळे सा. रु. अलिबाग 
३१ | डा. मंजूश्री शिवाजीराव राठोड उजिरुउमरगाजि उस्मानाबाद 
३२ | डा. उल्हास सोनबा लोखंडे उजिरु कळमनुरी जि हिगोली 
३३ | डॉ. प्रविण नारायणराव वारकरी उ जि रु गंगापूर जि औरंगाबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१९/प्र.क्र.४०/सेवा-३ 


प्रपत्र -ड 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव सुधारित पदस्थापना 
1 १_| डा. दिगंबर तुलशीराम दुगाने प्रा.आ.केद्र कवठा जि.वाशिम 
डॉ. वसंत बापूराव भालडांकर प्रा.आ.केंद्र TAM जि.रायगड 
डॉ. वैभव प्रभाकर कोलखेडे प्रा.आ.केंद्र आडगाव जि परभणी 
डा. प्रशांत हणमंत कोरे प्रा.आ.केद्र मालगुंड जि.रत्नागिरी 
५ | डॉ. मनोज भिवाजी पेदाम प्रा.आ.केद्र जिमलगट्टा जिंगडचिरोली 
६ । डा. पुरुषोत्तम भारत पाटील प्रा.आ.केद्र अनदुर जि उस्मानाबाद 
७ | डा. प्रशांत सुखदेव गेडाम प्रा.आ.केद्र अडपल्ली जि गडचिरोली 
८ | डॉ. हाशिकांत रामलिंग खराडे प्रा.आ.केंद्र पाथरुड जिबीड 
९ | डा. जर्मनसिग प्रभातसिंग पडावी । प्रा.आ.केद्र मंदाणा ता.शहादा जि.नंदुरबार 
।_१०_ | डॉ.मिना अरुण दामोदर प्रा.आ.केंद्र ACA ता.मुक्ताईनगर जि.जळगाव 
।_११_ | डो.विकास बाळासाहेब माने प्रा.आ.केद्र औराद ता.द.सोलापूर जि सोलापूर 
१२ | डॉ.संतोष रंगराव गुरव प्रा.आ.केंद्र नागठाणे जि.सातारा 
१३ | डा. नंदकुमार शिवराम प्रा.आ.केंद्र मुलचेरा जि गडचिरोली 
माळाकोळीकर 
१४ | डॉ. लता आबासाहेब वाडेकर प्रा.आ.केंद्र मानेगांव जि.जालना 
१५ | डा. विजय विष्णु साबळे प्रा.आ.केद्र गुहा जि.अहमदनगर 
१६ | डा. साजिद ब्राहीम तांबोळी प्रा.आ.केद्र बरड ता.फलटण जि.सातारा 
१७ | डॉ.प्रफुल वि.मेश्राम प्रा.आ.केंद्र तळेगांव (टा) जि.वर्धा 
१८ | डा. लक्ष्मीकांत जगनाथ माने प्रा.आ.केंद्र राजगड जि नांदेड 
१९ | डॉ. अशोक सखाराम तुमरेटी प्रा.आ.केंद्र घुईखेड जि.अमरावती 
२० | डॉ. दुर्गाकुमार अंजया कंठे प्रा.आ.केंद्र तोडगाव जि.वाशिम 
२१ | डा. शारदा चितामण मोरमारे प्रा.आ.केंद्र कोसरसार जि.वंद्रपुर 
२२ | डा. रामनाथ gar दिघे प्रा.आ.केंद्र वावे ता.खेड जि.रत्नागिरी 
२३ | डॉ.सचिन भयाजी उईके प्रा.आ.केंद्र कचारीसावंगा जि नागपूर 
२४ | डा.महेश ज्ञानेश्‍वर कोवे प्रा.आ.केंद्र आमगाव जि गडचिरोली 
प्रपत्र -ई 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव सुधारित पदस्थापना 
शि डा. राजरतन दगडू मनवर प्राआ केद्र धामक ता नांदगाव खंडेश्वर जि अमरावती 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 


प्रपत्र -फ 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
a | डॉ. दामोदर भिवाजी मोरे MPH ता आअ वैभववाडी जि रत्नागिरी 
डॉ.लक्ष्मण देवराम नाईक Ms उ जिरु हदगाव जि नांदेड 
डा.ओमप्रकाडा पंढरी SPT Medicine | STS कुरखेडा जिगडचिरोली 


३. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीनंतर रुजू न झाल्यास संबंधित 
वैद्यकीय अधिकारी हे अनधिकृत गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात 
येईल. 


४. सदर आदेशान्वये पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदस्थापना देण्यात 
आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची (म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील 
आरोग्य संस्थांमध्येच) विहीत कालावधीसाठी सेवा करणे बंधनकारक आहे. उक्त प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब 
मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची शासनाची सेवा न केल्यास रु.५०,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त राहील. 


५. प्रपत्र- “क”, प्रपत्र- “ड” व प्रपत्र- “इ” मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण असल्याने त्यांना दि.१४.१२.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार 
तीन वेतनवाढी अनुज्ञेय राहणार नाही. 


६. प्रपत्र- “क” मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण असल्याने 
त्यांना सदर आदेशान्वये तात्पुरती पदस्थापना देण्यात येत आहे. सदर वैद्यकीय अधिकारी उत्तीर्ण 
झाल्यानंतर संचालनालयाने त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेचा प्रस्ताव विनाविलंब शासनास सादर करावा. 


७. प्रपत्र - ड मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकारी यांना वाचा क्र. २ येथील आदेशान्वये अनुत्तीर्ण 
झाल्यानंतरची तात्पुरती पदस्थापना दिळेली होती. तथापि, ते दुसऱया प्रयत्नातही अनुत्तीर्ण झालेले 
असल्याने त्यांची सुधारित पदस्थापना प्रपत्र - ड मध्ये दर्शविल्यानुसार करण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 


८. प्रपत्र “इ” मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांस वाचा अ.क्र. २ येथील आदेशान्वये अनुत्तीर्ण नंतरची 
तात्पुरती पदस्थापना दिली होती. तथापि, ते अद्याप उत्तीर्ण न झाल्याने तसेच ते व्दितीय संबंधीत परीक्षेस 
बसलेले नसल्याने त्यांची सुधारीत पदस्थापना प्रपत्र-इ मध्ये दर्शाविल्यानुसार करण्यात येत आहे. 


Re सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१०५९३८३५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vishnudas कशा ७ et 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 189556b7a95d58 
Pundlikrao Ste OCHOSRESCS as nerzeenoe 
17576e78d1 9fa8f6cb952bb04a0, cn=Vishnudas Pundlikrao 
G h 0 d ke naar 9.03.06 12:43:04 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

१०सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


) 
) 
) 
) 
५) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सवी 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


